मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृतमहोत्सवी वर्षात विविध 
कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०२३. 

वाचा:- 
१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.संकीर्ण१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१,दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२. 
२. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.संकीर्ण१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१, दिनांक २०एप्रिळ, 2023. 
३. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.संकीर्ण१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१, दिनांक ७ जुले, २०२३. 
प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०२२च्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अर्थसंकल्पीय 
भाषणात मा.उपमुख्यमंत्री यांनी केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक १७ 
सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत मराठवाडा मुक्तीसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षात आयोजित करावयाच्या 
कार्यक्रमांची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मा.मंत्री, रोजगार हमी योजना फलोत्पादन यांच्या अध्यक्षतेखाली मा. मंत्रिमंडळ उपसमिती 
गठीत केली. सदर मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीने शिफारस केलेल्या कार्यक्रमांच्या आराखड्यास संदर्भ क्रमांक 
३ येथील दिनांक ७ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

मराठवाडा मुक्‍ती संग्रमाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ७ जुले, 
२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजी नगर, जालना, परभणी, 
हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव व बीड या आठ जिल्ह्यांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास मंजूरी 
दिली आहे. सदर कार्यक्रमांचे आयोजन दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३११०७१२२५३६६७०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA VUAY JAWDEKAR 

A S M | TA V | J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd7610434df0ea098c5a7 bOf0 
8fd23b9eaf45, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


J AW D F KA R serialNumber=ED3CD8A19B9EED13AD198DFE0907ADFD1D015C96DC 
950F8EFD986587A37546AF, cn=ASMITA VIAY JAWDEKAR 
Date: 2023.11.07 12:25:16 +05'30' 
(अ.वि.जावडेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९२२/प्र.क्र.६१/स्वासैक-१ 


५. मा. विरोधी पक्षनेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
६. सर्व मा.संसद सदस्य. 

७. सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन मुंबई. 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर. 

१३. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

१४. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद व बीड. 
१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई,. 

१८. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प १३ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 

२०. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


